केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी 
राज्यांना FRY सहाय्य २०२३-२४” या 
योजनेच्या “भाग-४- नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा करुन त्यांना 
कर्जरोख्यासाठी पतपात्र बनवणे आणि 
कर्जरोखे जारी करणे” या योजनेंतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत (Milestone-2). 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.९९/नवि-०४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.२१.०३.२०२४. 
2) वित्त विभाग, शासन पत्र क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९/अर्थबळ, दिनांक २८.०३.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशहोष सहाय्य २०२३-२४" या योजनेंतर्गत राज्य 
शासनाच्या भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान 
करण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या “भाग-४- नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा करुन 
त्यांना कर्जरोख्यासाठी पतपात्र बनवणे आणि कर्जरोखे जारी करणे” (Financing Reforms in Urban Local 
Bodies to make them creditworthy for Municipal Bonds and for issue of Municipal Bonds) 
अंतर्गत Milestone-2 (मालमत्ता कराच्या दरात व वसूलीत सुधारणा करणे) बाबत संदर्भ क्र.१ अन्वये रु.२०० 
कोटी निधी नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालयाच्या स्तरावर आहरित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.२ 
अन्वये सदर निधीच्या विनियोगाबाबत वित्त विभागाने सूचना दिल्या आहेत. सदर आहरित निधीतून संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


१. केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४ या योजनेच्या “भाग-४- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा करुन त्यांना कर्जरोख्यासाठी पतपात्र बनवणे 
आणि कर्जरोखे जारी करणे” अंतर्गत Milestone-2 (मालमत्ता कराच्या दरात व वसूलीत सुधारणा 
करणे) साठी केंद्र शासनाने उपलब्ध केलेल्या व सदर्भ क्र.१ अन्वये आहरित केलेल्या अनुदानातून 
रक्‍कम रु. ७४.८७६ कोटी (रुपये चौर्‍याहत्तर कोटी सत्त्याऐंशी लक्ष साठ हजार फक्त) सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील रकाना क्र.८ मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत झासनाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या पायाभूत प्रकल्पांतील राज्य 
हिऱ्याचा निधी म्हणून सदर विशेष अनुदान विनियोगात आणावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.९९/नवि-०४ 


षु . 


. प्रस्तुत योजनेसंदर्भातील केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच नगरोत्थान महाअभियानाच्या 


मार्गदर्शक सूचना व कार्यपध्दतीनुसार खर्च करणे अनिवार्य राहील. 


. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत खर्च करणे बंधनकारक आहे. 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अन्य अटी व art कायम राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०३३०१८१४१३११२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SHRIKANT 
CHANDRAKANT 
ANDGE 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 


८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


— 


44 


महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- 9/2, मुंबई/ नागपुर 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्‍त, लातूर महानगरपालिका 

मुख्याधिकारी, सेलू, सातारा, मोहोळ, सांगोला, पाचोरा नगरपरिषद 
कक्ष अधिकारी, नवि-३३, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती (नवि-०४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.९९/नवि-०४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- पुरक-२०२३/प्र.क्र.९९/नवि-४ , दिनांक ३० मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


नगरोत्थान महाअभियानातील प्रकल्प व वितरीत करण्यात येत असलेला निधी 


(रु. कोटी) 
यापूर्वी 
नागरी स्थानिक चाळ a वितरीत करण्यात येत 
दक pate व्यव प्रकल्पाचे | प्रकल्प | राज्य वितरीत | शिल्लक ae 
अक्र । स्वराज्य संस्थेचे नांत ine is असलेला राज्य 
व नाव खर्च हिस्सा राज्य राज्य 
नाव हिऱ्याचा निधी 
हिस्सा हिस्सा 
2a | 2 3 | ४ षु & | 6 | ८ 
षु os रस्ता । ६८.१८ । ४७.७२ ३१.८० | १५.९२६ १५.९२६ 
महानगरपालिका । न न a ह 
२ गद रस्ता |११५.५४ | ९८.२१ ३२.७४ ६५.४७ २०.५० 
नगरपरिषद 
३ ee पाशी ३४.३६ । २५.७७ ८.५९ १७.१८ ८.०० 
नगरपरिषद | पुरवठा । १, हर ी । 
मोहोळ पाणी 
ह पुरवठा ४४.६८ ४०.२१ ००० | ४०.२१ १३.४० 
नगरपरिषद | पुरवठा 
4 गीता भुयारी ९६.६३ | ८६.९६७ ९०० | ०० ८६.९६७ ५.२२ 
: नगरपरिषद गटार । न न न ग 
६ गोची रस्ता | ४१.७० | ३५.४५ २३.६२ ११.८३ ११.८३ 
नगरपरिषद व लकर न 2 | 
एकूण ४०१.०९ | ३३४.३२७ | ९६.७५ | २३७.५८३ ७४.८७६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


